दिनांक २० ते २४ फ़ेब्रुवारी, 2023 या कालावधीत 
डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी (महिला/पुरूष) कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१६ फ़ेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.२७.०१.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/स्पर्धा /२०२१-२२ 
दि.०७.०२.२०२३ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.उपसंक्री/अभानासे/२२- 
२३/का-४/१९१,दि.१३.०२.२०२३ 
शासन निर्णय :- 


दिनांक २० ते २४ फ़ेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा (महिला/पुरूष) कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता श्रमिक जिमखाना, ना.म.जोशी मार्ग, करीरोड 
स्टेशन जवळ, मुंबई येथे दिनांक ०३ फ़ेब्रुवारी, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली 
होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या महिला/पुरूष अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ 
प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.२,१९,५००/-(दोन लाख एकोनवीस हजार Waal फक्‍त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक १३ ते १५ फ़ेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक २० ते २४ फ़ेब्रुवारी,२०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १७ फ़ेब्रुवारी, 
2023 (A) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत 
असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२ 


खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १३ फ़ेब्रुवारी ते २४ फ़ेब्रुवारी, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व 


प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच 
त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा 
लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवाळय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी 
त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१६१८३९५२५८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas G it Dhumal, C = IN, S = 
Ramdas Ganpat aharasa 2 CoVESNWENT OF MAHARASHTRA, 
Dh | फक यप EDUCATION AND SPORTS 
1 घा m a Date: 2023.02.16 18:45:55 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२३/प्र.क्र.०८/क्रीयुसे-२ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 

६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल(लेख), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१६. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी 


संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबँग कार्यालय 

णि श्री. कल्पेश शि. जाधव, नाही | नाही | अपर राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवाकर 
राज्यकर निरीक्षक Ha, पुणे 

२ श्री. निलेश चिंदरकर, नाही | नाही | राज्यकर उपायुक्त (प्रशा), वस्तू व सेवा कर 
राज्यकर निरिक्षक कार्यालय, गुरुदेव हॉटेलच्या वर, कल्याण. 
श्री. सुरज श्री. कांबळे, कोतवाल नाही | नाही | तहसिल कार्यालय, रत्नागिरी 
श्री. निवृत्ती चंदभान जगताप, होय | होय । प्रा.न्या.वै. प्रयोगशाळा, नाशिक 
प्रयोगशाळा परिचर 

षु श्री. गणेश धुं. काळे, लिपिक नाही | नाही | पाटबंधारे उपविभाग, सोलापूर 

& श्री. गोरख गं. पवार, नाही | नाही | तहसीलदार कार्यालय, कल्याण 
महसूल सहायक 

9 श्री. सुरेंद्रसिंग इ. मेहरा, शिपाई होय | होय | उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, शेगांव. 
श्री. अरविंद दि. वाघमोडे, लेखा होय | होय | जिल्हा कोषागार कार्यालय, सांगली. 
लिपिक 

९ श्री. दिनेश वा. नाडे, शिपाई होय होय | रसायनिक खत प्रयोग शाळा, अमरावती. 

ia श्री. विक्रम बाळासो कदम, होय होय | अप्पर तहसील कार्यालय, आष्टा, ता. वाळवा, 
कोतवाल जिल्हा & सांगली. 

fag ये १ | af. कुमार शामराव वडार, लिपिक | नाही | नाही | पाटबंधारे उपविभाग, इस्लामपूर. 

१२ श्री. संदीप ब. इंदुलकर, शिपाई होय | होय | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, 

TARTS (प), मुंबई. 

१३ | श्री. महेंद्र वि. चव्हाण, तलाठी होय | होय | तहसिल कार्यालय, वरुड, जिल्हा अमरावती. 

१४ श्री. करण आ. पवार, नाही | नाही | जलसंपदा विभाग देवराष्ट्र, सांगळी 
लिपिक टंकलेखक 

१५ | sf. आनंदा व. हेगडे, शिपाई होय | होय | सहाय्यक संचालक, अन्न व औषध प्रशासन 
(प्रशिक्षक) प्रयोगशाळा, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), 

मुंबई. 
१६ । श्री. जयवंत शेट्ये, होय | होय | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सहा.कक्ष अधिकारी 


(व्यवस्थापक ) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


, तपशील रुपये 
१) निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च :- 
ठिक्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
दिनांक १३ ते १५ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे मानधन 
त्रित गाडी भाड्यासह 3,०००/- 
ब) दिनांक १३ ते १५ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत खेळाडू व व्यवस्थापक 
यांना 3 दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च ४,८००/- 
(प्रत्येक दिवसाचे रु.१००दिवस 3 (एकूण खेळाडू १६) 


९ SHE रु. ९००/- प्रमाणे. 


९ किटबंग रु. ५००/- प्रमाणे. 


१६ ब्लॅक पन्थर सर्पोटर रु. ३००/- प्रमाणे. 
१६ मोठे टॉवेल्स रु. १००/- प्रमाणे. 


१६ जोडी कॅनव्हास शूज रु. १,०००/- प्रमाणे. 
१६ जोडी मॅटवर वापरावयाचे शूज रु. १,५००/- प्रमाणे. 
१६ जोडी डिलक्स प्राईम नायलान पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. 


१० जोडी Had रु. २००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 
१० जोडी नायलॉन PPC रु. २००/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


२) ।१० जोडी Ree बण्ड रु. १००/- प्रमाणे. 
ह 
ण :- (रु. एक लाख सहा हजार नऊऱी फक्त) 


= 
— 
oa. | — 


~~ 


-O; -O 
ae) 
— 


Ee) 


विवरणपत्र- क 


दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा Hast स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
पुरुष कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. ३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 


Wess अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालय 
Eee | श्री. विजय काकासाहेब निगुडे, कृषीसेवक =| तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषी कार्यालय, जामखेड 
2 श्री. दिगंबर पांडुरंग कुलकर्णी, कृषि सहायक | तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषी कार्यालय, जामखेड 
३ श्री. शेख मोहसीन शेख महेमूद, शिपाई मुंबई उच्च न्यायालय, हुतात्मा चौक, फोर्ट, मुंबई 
४ | श्री. निवृत्ती चंदभान जगताप, प्रा.न्या.वै. प्रयोगशाळा, नाशिक 
प्रयोगशाळा परिचर 
५ | श्री. संजय आत्माराम उगले, वरिष्ठ लिपिक | जिल्हा कौड़ाल्य विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शक 
केंद्र, वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 
श्री. गणेश धुं. काळे, लिपिक पाटबंधारे उपविभाग, सोलापूर 
७ | श्री. पंढरी प्रल्हाद उगले, लिपिक नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरावठा विभाग, मुंबई 
८ | श्री. करण आनंदराव पवार, लिपिक जलसंपदा विभाग देवराष्ट्र, सांगली 
टंकलेखक 
९ | श्री. कुमार शामराव वडार, लिपिक पाटबंधारे उपविभाग, इस्लामपूर. 
१0 | श्री. सुहास वि. गुरव, लिपिक टेकलेखक | टेभू उपसा व्य. विभाग, ओगलेवाडी, कराड. 
al १ | श्री. अरविंद fe. वाघमोडे, लेखा लिपिक जिल्हा कोषागार कार्यालय, सांगली. 
१२ | श्री. कुणाल पुरुषोत्तम जाधव, कर सहायक । वस्तू व सेवा कर भवन, 
१३ | श्री. पंकज सु. आचरेकर, शिपाई वस्तू व सेवा कर भवन, 
१४ | श्री. अनिल लिगाडे, लिपिक टंकलेखक नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५ | श्री. अमेय पवार, शिपाई नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६ | श्री. दिनेश वा. नाडे, शिपाई रसायनिक खत प्रयोग शाळा, अमरावती. 
१७ | श्री. राहुल वि. चव्हाण, तलाठी तहसिल कार्यालय, अंबड, जिल्हा - जालना. 
१८ | श्री. महेन्द्र वि. चव्हाण, तलाठी तहसिल कार्यालय, वरुड, जिल्हा अमरावती. 
१९ श्री. सुरज श्री. कांबळे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, रत्नागिरी 
२० | sft. कल्पेश शि. जाधव, राज्यकर निरीक्षक । अपर राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवाकर भ्‌वन,पुणे 
२१ | श्री. शुभम दिपक सुर्वे, शिपाई कार्यकारी अभियंता एकात्मिकृत घटक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई. 
२२ | श्री. संतोष रा. जाधव, राज्यकर अधिकारी । राज्यकर सह आयुक्त, नोडल क्र.०६, वस्तू व सेवा कर, 
माझगांव, मुंबई. 
२३ | श्री. राजेश सि. शिवतरकर, शिपाई सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
२४ | श्री. सतिश ह. fre, नो.वा. अन्वेषण अ,ब, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई. 
२५ | श्री. सुरेंद्रसिंग इ. मेहरा, शिपाई उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, शोगांव. 
२६ | श्री. संदीप ब. इंदुलकर, शिपाई विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, चर्नीरोड (प), मुंबई. 
२७ श्री. गोरख गं. पवार, महसूल सहायक तहसीलदार कार्यालय, कल्याण 


२८ | श्री. निलेश चिंदरकर, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर उपायुक्त (प्रशा), वस्तू व सेवाकर कार्यालय, गुरुदेव 
हॉटेलच्या वर, कल्याण. 

२९ श्री. विक्रम बाळासो कदम, कोतवाल अप्पर तहसील कार्यालय, आष्टा, ता. वाळवा, जि. सांगली. 

30 | sft. मारुती कवालदार, लिपिक टंकलेखक | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३० | श्री. आनंद वसंत हेगडे, शिपाई सहाय्यक संचालक, अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा 
कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई. 

३१ श्री. प्रितम सनकुलकर, स्वीय सहायक सार्वजनिक उपक्रम समिती, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३२ श्री. राजेश धुमाळे, वाहन चालक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, मुंबई उपगनर. 

३३ श्री. जयवंत मोरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवीन विधान भवन शाखा, 
मुंबई. 

३४ | गणेश भोईर, सांख्यिको सहायक संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramd as DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
G an pat D h U mM al Date: 2023.02.16 18:47:09 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कबड्डी संघाचे प्रतिनिधीत्व 


करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


ब- महिला संघ 

क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम gaye | feed विभाग / कार्यालय 

ie श्रीमती सायली उ. जाधव, नाही नाही । मा. आयुक्त, HIST व युवक सेवा संचालनालय, 
तालुका क्रीडा अधिकारी महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२ | श्रीमती कल्पिता उमेश शिदे नाही नाही = | मा. अपर जिल्हाधिकारी (अति/ निष्का), पूर्व 
सहा. लेखा अधिकारी उपनगरे, चर्चगेट, मुंबई. 

३ | श्रीमती अस्मिता भा. माळी, नाही नाही । अधिक्षक अभियंता, म्हेसाळ पंपगृह विभाग क्र.२, 
वरिष्ठ लिपिक सांगली, वारणाली, विश्रामबाग, सांगली. 

४ | श्रीमती स्वाती काकडे, अधीक्षक । होय होय | राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली. 

yg | श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे, नाही नाही । उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी 

६ | श्रीमती पुजा अ. राजगुरु, होय होय  । अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई शहर 
महिला जवान यांचे कार्यालय, मुंबई. 

७ । श्रीमती रसिका राजन वेंगुलंकर, । होय होय | विधिव न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

८ | श्रीमती सुरिमिता सु. पाटील, नाही नाही । वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
कर सहायक 

९ । श्रीमती जयश्री सो. साठे, कृषि | नाही नाही ।मा. तालुका कृषि अधिकारी उल्हासनगर,ता- 
सहाय्यक अंबरनाथ, जि. ठाणे. 

| ० श्रीमती प्रभावती उंबरे, होय होय ।मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
महसूल सहायक उस्मानाबाद. 

हि १ | श्रीमती ज्योत्स्ना oF. दळवी, | होय होय । कार्यकारी अभियंता एकात्मिकृत घटक (सा.बां.) 
वरिष्ठ लिपिक विभाग, २ रा मजला, बांधकाम भवन, फोर्ट, 

मुंबई. 

१२ | श्रीमती माधुरी ग. थूल, वरिष्ठ होय होय । पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ. 
श्रेणी लिपिक 

१३ श्रीमती स्नेहा जायभाय, होय होय । राज्यकर सह आयुक्त, नोडल क्र.०६, वस्तू व 
राज्यकर निरिक्षक सेवा कर, माझगांव, मुंबई. 

१४ | कु. श्रावणी प्रकाश पवार, नाही नाही । विभागीय वन अधिकारी, रत्नागिरी (चिपळूण). 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

१५ | श्री. संतोष रा. जाधव नाही नाही | राज्यकर सह आयुकत, नोडल क्र.०६, वस्तू व 
राज्यकर अधिकारी सेवा कर, माझगांव, मुंबई. 
(प्रशिक्षक) 

१६ | श्री. गणेश भोईर होय होय । संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
सहा. संशोधन अधिकारी मुंबई. 
(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला Hast संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


-0 


प्रशिक्षण ठिबीराकरिता खर्च :- 

दिनांक १३ ते १५ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे ३,०००/- 
मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 

दिनांक १३ ते १५फेब्रुवारी, 2023 या कालावधीत खेळाडूव  ४,८००/- 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 

(प्रत्येक दिवसाचे रु.१००)(दिवस 3 X एकूण खेळाडू १६) 


३२ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिग क्लॉथ जर्सी प्रत्येकी दोन (मोनोग्राम व क्रमांकासह ) 
, ५००/- प्रमाणे. (३०५५००) 

३२ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ BCA रु. ५००/- प्रमाणे. 

(प्रत्येकी दोन) (३०,५००) 

१४ इनर रु.३५०/- प्रमाणे 


१४ Yh रु. ५००/- प्रमाणे 


९ 


| 
पाया 


१६ मोठे टावेल्स रु. १००/- प्रमाणे. 
१६ जोडी कॅनव्हास शूज रु. १०००/- प्रमाणे. 


१० जोडी अँकलेटस्‌ रु. २००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 


:- रु. एक लाख बारा हजार सहाशी फक्त) १,१२,६००/- 


०1 
ब | जे 


ie) 
x 


विवरणपत्र क 


दिनांक २० ते २४ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत डेहराडून, उत्तराखंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कबड्डी संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. ३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
| श्रीमती ज्योत्स्ना ज. दळवी, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता एकात्मिकृत घटक (सा.बां) विभाग, 


२रा मजला, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 


२ | श्रीमती रसिका राजन SHR, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 
३ श्रीमती प्रभावती उंबरे, महसूल सहायक मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
उस्मानाबाद. 
४ श्रीमती पुजा अ. राजगुरु, महिला जवान अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई शहर यांचे 
कार्यालय, मुंबई. 
५ श्रीमती जयश्री सो. साठे, कृषि सहाय्यक मा. तालुका कृषि अधिकारी उल्हासनगर,ता- अंबरनाथ, 
जि. ठाणे. 
६ श्रीमती सुस्मिता सु. पाटील, कर सहायक वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
9 श्रीमती अस्मिता भा. माळी, वरिष्ठ लिपिक अधिक्षक अभियंता, म्हेसाळ पंपगृह विभाग क्र.२, सांगली, 
वारणाली, विश्रामबाग, सांगली. 
८ श्रीमती कल्पिता उमेश शिदे मा. अपर जिल्हाधिकारी (अति/ निष्क), पूर्व उपनगरे, 
सहा. लेखा अधिकारी चर्चगेट, मुंबई. 
९ श्रीमती सायली उ. जाधव, मा. आयुक्त, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र 
तालुका क्रीडा अधिकारी राज्य, पुणे. 
|१०_ | ०__ । श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे, कक्ष अधिकारी उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
।११__ | श्रीमती माधुरी ग. थूल, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ. 
१२ | श्रीमती स्नेहा जायभाय, राज्यकर सह आयुक्त, नोडल क्र.०६, वस्तू व सेवा कर, 
राज्यकर निरिक्षक माझगांव, मुंबई. 
१३ | कु. श्रावणी प्रकाडा पवार, विभागीय वन अधिकारी, रत्नागिरी (चिपळूण). 
नियतक्षेत्र अधिकारी 
१४  । श्रीमती स्वाती काकडे, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramdas Ganpat tries coveameuror 09 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
Dhumal 


AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.02.16 18:47:28 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


